वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड व मालेगांव 
तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५१०/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १७ जुलै, २०२०. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र./का२(२)/दर्जोन्नती-वाशिम/२०२०/८८८, दि.१२/०३/२०२०. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचे पत्र 
जा.क्र./का२(२)/दर्जोन्नती/२०१८/३०६८, दि.२१/०८/२०१८. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये वाशिम जिल्ह्यातील रिसोड व मालेगांव तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांना प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. 
तसेच जिल्हा परिषद, वाशिम यांनी सदर रस्ते Sulla करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा 
परिषद, वाशिम यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांचा प्रस्ताव व 
जिल्हा परिषद, वाशिम यांचा ठराव विचारात घेऊन वाशिम जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५०/नियोजन-२ 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक । करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक A एकूण लांबी | नंतरचा 
लांबी (कि.मी.) क्रमांक 

i बुलडाणा जिल्हा सीमा ते बोरी | इतर जिल्हा | (०/००ते ७/५००) २७.९०० प्रमुख 
गोहोगांव वाकद बोरखेडी मोप | Arles  । ७.५०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
आसोला मोहजाबंदी रस्ता. इतर जिल्हा | 07००१ 20/800) मार्ग-५८ 

मार्ग ६७ । २०.४० कि.मी. 

2, रा.मा.५१ ते रिठद पार्डी तिखे येवता | इतर जिल्हा | (०/००ते 20/400) २०.१०० प्रमुख 
दापुरी खु.वाधी खु.गोवर्धना ते | मार्ग ६३ २०.१०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
प्रजिमा २४ ला जोडणारा रस्ता. मार्ग-५९ 

३. रिसोड शेळू खडसे बोरखेडी ते | इतर जिल्हा | (0/00 ते १२/००) १२.०० प्रमुख 
जिल्हासीमा पर्यंत रस्ता. मार्ग २५ १२.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 

मार्ग-६० 

४. मादणी प्रजिमा २४ ते वडजी । ग्रामीण (0/00 ते १/८००) १८.८०० प्रमुख 
गोभणी धोपड देगांव रा.मा.२८८ ते | मार्ग १८ १.८०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
वाडी रायताळ रस्ता. मार्ग-६१ 

इतर जिल्हा | (0/00 ते १७/००) 
मार्ग २० १७.०० कि.मी. 

प. प्रजिमा १२ ते गोभणी करंडा ते ग्रामीण (०/०० ते ५/२००) १०.४०० प्रमुख 
रिसोड रस्ता . मार्ग १३ ५.२०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 

ग्रामीण (०/०० ते ५/२००) मार्ग-६२ 
मार्ग ६७ ५.२०० कि.मी. 

६. WIA. ते asa नंधाना | इतर जिल्हा | (०/०० ते 92/00) १२.०० प्रमुख 
कोयाळी खु. नावळी ते मार्ग ६१ १२.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
मंगरूळझनक पेनबोरी रस्ता . मार्ग-६३ 

७. रा.म.मा.१६१ ते रिधोरा ब्राम्हणवाडा | इतर जिल्हा | (०/०० ते १७/००) १७.०० प्रमुख 
देवठाणा मारसुळ पांगराबंदी ते | मार्ग ५८ १७.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
जिल्हा सिमा रस्ता. मार्ग-६४ 

८. प्र.रा.मा.१२ ते गणेशपुर मैरालडोह | इतर जिल्हा | (0/00 ते 22/00) २२.०० प्रमुख 
पिंप्री बु. Fat मानोली शोलगांव ते । मार्ग १८ २२.०० कि.मी. कि.मी. जिल्हा 
रा.मा.२८९ रस्ता. मार्ग-<६५ 

एकूण १४०.२०० 
कि.मी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२०/प्र.क्र.५०/नियोजन-२ 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील वाशिम जिल्ह्यातील प्रमुख 
जिल्हा मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १४०.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(११५५.५३-- १४०.२००) म्हणजेच १२९५.७३ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १२८.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी (६५३.३१-१२८.००) म्हणजेच ५२५.३१ कि.मी. 
इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १२.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१०९१.४२-१२.२००) म्हणजेच १०७९.२२ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००७१७१५५५२७०८१८ असा आहे. हा SST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Prashant : 

Vinayakrao Patil ०५५४५० 
(प्रशांत पाटील ) 

अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) विभागीय आयुक्त, अमरावती. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल 
शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, वाशिम. 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, वाशिम. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, अकोला. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास 

योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाझामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 

संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम. 

संचाळक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


(३ 


<२2 ( & 2 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


